सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
सोनपेठ, जिल्हा परभणी येथे न्यायालयीन 
इमारत बांधण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११८/प्र.क्र.८७/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २ मार्च, २०२१. 


पहा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र.सीसीबी-२०१०/९४९/प्र.क्र.२९५/का-१३, 
दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१२. 
२) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्य६०४१/२००९/(१५)/८४०/१२१५७, दिनांक २८ मार्च, २०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सोनपेठ, जिल्हा परभणी येथील 
बांधकामासाठी रु.३,८२,९९,४०९/- इतक्या किमतीस प्रशासकिय मान्यता देण्यात आलेली 
आहे .परंतु बांधकामाच्या खर्चात वाढ झाल्याने मा .उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त 
संदर्भाधीन पत्रान्वये सदर बांधकामास सुधारित प्रशासकिय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय -: 


सोनपेठ, जिल्हा परभणी येथे न्यायालयीन इमारत बांधण्याकरिता 
रु.६,२५,५६,३७३/- (रुपये सहा कोटी पंचवीस लक्ष छपन्न हजार तीनठीो त्र्याहत्तर फक्त) 
इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन 
निर्णयाद्वारे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. तपशील सुधारित प्रशासकिय मान्यता 
रूपयात 

| इमारत बांधकामाचा खर्च २,६६,९७,९५८.०० 
२. आकस्मिक खर्च २४,०६,०००.०० 
संरक्षण भिंत ४४,४७,७८२.०० 
अंतर्गत रस्ते ३७,५१,८०३.०० 
प. बोअरवेल व संपवेल १,२२,७६८.०० 
६. पथदिवे ३८,६३,०००.०० 
ध्वजस्तंभ ८४,८१०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.८७/का-१३, 


हॅ; सायकल स्टँड व मोटार गॅरेज १०,८८,९७०.०० 
९ फर्निचर ४०,२६,२६४.०० 
(१०. | ०. न्यायाधीशांचे डायस, साक्षीदार कक्ष व जाळी ५,६९,५४०.०० 
(११. | ई-न्यायालय १,८३,२०५.०० 
१२. रेन वाटर हार्वेस्टींग ९,१२,५४७.०० 
93. मुख्य इमारतीमधील विद्युतीकरण ९,७१,७०९.०० 
१४. जास्त दराची निविदा ३१,२२,०५७.०० 
१५. भाववाढ ५,१९,२८५.०० 
१६. मुद्देमाल कक्षात ग्रंथालयात रंक बसविणे १४,८०,०००.०० 
१७. स्टाॉगरुमचा दरवाजा बसविणे ४,००,०००.०० 
१८. उद्यान तयार करणे २४,०७,०००.०० 
१९. बाह्य पाणीपुरवठा (9,00,000,00 
२०. सौरऊर्जा यंत्रणा बसविणे २५,००,०००.०० 
२१. अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा १८,०१,६७५.०० 
२२. संगणक कक्षास वातानुकुल यंत्रणा ५,००,०००.०० 

एकूण ६,२५,५६, ३७३.०० 

२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७ /तां.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 
इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.बीडीजी २०१७/ प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
फ) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीश यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.८७/का-१३, 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्‍त कामासाठी" मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च -०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम, (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्यहिस्सा), (०३)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा), (२१)(०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे (४०५९ १२२२)” या SAMBORA! खर्ची टाकण्यात यावा. 
मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.८२/१९/ईमा-२, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१९, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५६/१४४३, दिनांक 
६ नोव्हेंबर, २०१९ तसेच, व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२० रोजी 
झालेलया बैठकित समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. 

विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दघ. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२१०३०२१८२४०५९४१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Nitin Virsen Jiwane = 


(नितिन वि. fora) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. सभापती ,विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


) 

) 

) 

४) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव ,मुख्यमंत्री सचिवालय ,मंत्रालय ,मुंबई. 
) 

) प्रबंधक बी) डब्ल्यू (शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई , 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


मा. विरोधी पक्ष नेता ,विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.८७/का-१३, 


७) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी. 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन ,मुंबई व नागपूर, 
९) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, परभणी. 
१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोनपेठ, परभणी. 

(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


१४) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८)निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


